नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(६१)/का-१४११, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दि. १४ मार्च, २०२४ 


वाचा :- १) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/का-१४११, दि.२८ मार्च, 2022, 
२) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.२९ मार्च, २०२२. 
३) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.७ जुले, २०२२, 
8) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३. 
प्रस्तावना :- 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करण्यासाठी 
"महानगरपालिका क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे" व "नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात 
नागरी सेवा व सुविधेची कामे” या योजनांना वाचा येथील अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली असून त्याअंतर्गत करावयाच्या कामांसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. 
वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. (2.8), ३, ४ व ७ येथील तरतुदींमध्ये 
वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली होती. तथापि, वाचा येथे 
नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या सुधारणा रद्द करुन वाचा येथे नमूद 
अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधीळल तरतूदी वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (४) येथील शासन निर्णयान्वये 
पुनःस्थापित करण्यात आल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (x) येथील शासन निर्णयातील तरतुदी 
विचारात घेऊन सोबत जोडलेल्या यादीतील विकास कामांना शासन मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

"नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करणे (महानगरपालिका)” 
या योजनेअंतर्गत झासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, २०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार सोलापूर 
महानगरपालिका अंतर्गत सोबत दिलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या रू.१०.०० कोटी एवढ्या किमतीच्या 
कामांची थेट शासन स्तरावरून निवड करण्यात आली आहे. सदर कामांसाठी कार्यान्वयीन यंत्रणा सोलापूर 
महानगरपालिका ही राहील. 

२. शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, २०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार उपरोक्त कामांना 
संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणा यांनी तांत्रिक मान्यता व जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याची कार्यवाही करावी. प्रशासकीय मान्यता परिशिष्टातील रकमेच्या मर्यादेत असल्याची दक्षता 
जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी घ्यावी. 

३. शासन निर्णय नियोजन विभाग क. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३ अन्वये 
सोबतच्या परिशिष्टातील कामांसाठी प्राप्त होणारे अनुदान वितरीत करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, सोलापूर 
यांच्या नावे स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात यावे. बँक खात्याचा तपशील (IFSC कोड व खाते क्रमांक) नियोजन 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(६१)/का-१४११, 


विभागास सादर करावा. त्यानंतर सदर निधी उक्त बँक खात्यामध्ये सोबत जोडलेल्या परिशिष्टाप्रमाणे उपलब्ध 
करुन देण्यात येईल. 
४. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या कामांसाठी जिल्हाधिकारी, सोलापूर / कार्यान्वयीन 
यंत्रणा सोलापूर महानगरपालिका यांनी संदर्भ क्र. (१) व (४) येथील शासन निर्णयामधील अन्य सर्व अटी व शर्तीचे 
पालन करणे बंधकारक राहील. 
प्‌. या कामांसाठी होणारा खर्च हा “मागणी क्र.-९, ३६०४, स्थानिक संस्था व पंचायत राज संस्था यांना 
नुकसान भरपाईच्या व अभिहस्तांकित रकमा देणे, २००, इतर संकीर्ण नुकसान भरपाई व अभिहस्तांकन, 
(09)(09), नागरी स्थानिक संस्थांना (महानगरपालिका) सहायक अनुदान (३६०४ १००९) (कार्यक्रम), 39, सहायक 
अनुदान” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ करिता उपलब्ध असलेल्या अनुदानातुन भागविण्यात येईल. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१४१९५३५२०६१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 


C H A R U S H | L A DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b99d7dca0e63be1bd1b7158b9523537dcc1d46bc80776864 


7a9ed4ff3816ecf3, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

D EV E N D RA C H A U D H A R | serialNumber=A75E4CF904B78F2AE05 1843EA 1BA6106A393C2BOCF6 
OFE03C945913B2BAE935F, cn=CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 
Date: 2024.03.14 20:02:53 +05'30' 


(चारुशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग. 

२. जिल्हाधिकारी, सोलापूर. 

३. आयुक्‍त, सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर. 

४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, सोलापूर. 

५. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव. 

६. महाळलेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता)-१, मुंबई. 

७. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता)-२, नागपूर. 

८. जिल्हा कोषागारे अधिकारी, सोलापूर. 

९. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(६१/का-१४११, 


परिशिष्ट 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(६१)/का-१४११, दि.१४ मार्च, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट, 


सोलापूर महानगरपालिका रु.१०.०० कोटी 


अ.क्र कामांचे नांव रक्‍कम 
(रु.लाख) 

Lae नवीन प्रभाग क्र. ३८ मधील सोरेगाव येथील अमरनगर, बसवेश्वर नगर येथील रस्ते करणे. ३० 

२ | नवीन प्रभाग क्र. ३८ मधील सिध्देश्वर साखर कारखाना भागातील महालिगेश्वर नगर व ३० 
बसवेश्वर नगर येथे सभा मंडप बांधणे व रस्ते करणे. 

३ | नवीन प्रभाग क्र. ३८ मधील टिकेकरवाडी वाडी येथील ओम नमो शिवाय नगर मधील ३० 
अंतर्गत रस्ते करणे. 

४ | नवीन प्रभाग क्र. ३८ मधील कुमठे गावठाण क्षेत्रातील रस्ते व विकास कामे करणे. ६० 

५. | कुमठे येथील दिलीपनगर येथे ओपन जीम बांधणे. | 8 ० 

६ । नवीन प्रभाग क्र.३८ मधील हरळय्या नगर येथील दशरथ बनसोडे घरापासून लक्ष्मी शिंगी ० 
मंदीरापर्यंत रस्ते करणे. 

७ । नवीन प्रभाग क्र. ३८ मधील लक्ष्मी मंदीरपासून ते जीवन चाबुकस्वार घरापर्यंत रस्ते करणे. षु 

८ | नवीन प्रभाग क्र. ३८ मधील पिरप्पा कांबळे घरापासून ते प्रकाशा वाघमारे घरापर्यंत रस्ते ५ 
करणे. 

९ | नवीन प्रभाग क्र. ३८ मधील लक्ष्मी मंदीर समोर सभामंडप बांधणे शिंओआ ० 

aa ० | नवीन प्रभाग sh. 3¢ मधील राहूल नगर मरीआई मंदीर ते बलभीम कांबळे घरापर्यंत रस्ते 4 
करणे. 

णता १ | नवीन प्रभाग क्र. ३८ मधील राहूल नगर येथील संजय व्हणसुरे घर ते परशुराम मंग्रमखाने a ० 
घरापर्यंत रस्ते करणे. 

१२ | नवीन प्रभाग क्र.३८ मधील OR मेडीकल ते लिंगप्पा भिमदे घरापर्यंत गटार व रस्ता ५० 
कॉक्रीटीकरण करणे. 

१३ | नवीन प्रभाग क्र. ३५ मधील Tal सोसायटी येथे मिलिंद सराफ घरापासून ते श्रीकांत 9 
कुलकर्णी घर ते त्रिबक दिक्षित यांच्या घरापर्यंत ४ इंच पाण्याची पाईपलाईन करणे. 

१४ । नवीन प्रभाग क्र. ३५ मधील घर क्रं. १४३ वांगीकर यांच्या घरापासून ते मेन रोड पर्यंत रस्ता ३० 
करणे. (सहस्रार्जुन नगर) 

१५ । नवीन प्रभाग क्र. ३५ ज्ञानेश्वर नगर बस स्टॉप ते सुभाषनगर आडवा रस्ता करणे. १८ 

१६ । नवीन प्रभाग क्र. ३५ जय महालक्ष्मी नगर - सुभाष हत्तुरे यांच्या घरापासून ते राऊत वस्ती | ० 
रस्ता करणे. 

१७ । नवीन प्रभाग क्र. ३५ बॉम्बे पाक परिसरातील रस्ते करणे. २५ 

१८ । नवीन प्रभाग क्र. ३५ रेणूकानगर मंगल कार्यालय ते कृष्णाबाग सोसायटी पर्यंत रस्ता २० 
करणे. 

१९ । नवीन प्रभाग क्र. ३५ श्री. समर्थ सहाकारी ग्रह संस्था येथील मुख्यरस्ता करणे. १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(६१)/का-१४११, 


२० | नवीन प्रभाग क्र. ३५ सासने वस्ती येथे रस्ता करणे. षु 

२१ | नवीन प्रभाग क्र. ३५ कल्याण नगर भाग - १ येथील अंतर्गत रस्ते करणे. २५ 

२२ | नवीन प्रभाग क्र. ३५ कल्याण नगर भाग - २ येथील अंतर्गत रस्ते करणे. २५ 

२३ | नवीन प्रभाग क्र. ३५ आशीर्वाद नगर येथील अंतर्गत रस्ते करणे. २५ 

२४ । नवीन प्रभाग क्र. ३७ येथे मजरेवाडी जि.प. शाळेपासून जगन्नाथ आप्पा ताकमोगे घरापर्यंत १५ 
रस्ता करणे. 

२५ । नवीन प्रभाग क्र. ३७ येथे भारत माता नगर दत्तमंदिर पासून विमानतळापर्यंत जाणारा रस्ता १५ 
करणे. 

२६ | नवीन प्रभाग क्र. ३७ येथे जगदंबानगर येथील पंढरी हॉटेल ते मारुती मंदीरपर्यंत रस्ता [| ० 
करणे. 

२७ | नवीन प्रभाग क्र. ३७ येथे ओमकार सोसायटी ते विमानतळापर्यंत जाणारा रस्ता करणे. 1१0 | ० 

२८ । नवीन प्रभाग क्र. ३७ येथे संत गुलाबबाबा नगर येथील अंतर्गत रस्ते करणे. १५ 

२९ | नवीन प्रभाग क्र. ३७ येथे होटगी रोड पासून वैष्णवी सिटी ते महालक्ष्मी मंदीर रेल्वे गेट ४० 
पर्यंत रस्ता करणे. 

३० | नवीन प्रभाग क्र. ३७ येथे मजरेवाडी गावातील अंतर्गत रस्ते करणे. २० 

३१ | नवीन प्रभाग क्र. ३७ येथे भाग्यश्री पाक मधील अंतर्गत रस्ते करणे. १५ 

३२ | नवीन प्रभाग क्र. ३७ येथे हंकरनगर येथील संतोष झगझापे शेजारील रस्ता करणे. 1१ | ० 

३३ | नवीन प्रभाग क्र. ३७ येथे भारतमाता सोसायटीमधील अंतर्गत रस्ते करणे. २५ 

३४ | नवीन प्रभाग क्र. ३७ येथे तिरुपती मंदीरसमोर सभामंडप बांधणे. eae | ० 

३५ | नवीन प्रभाग क्र. 30 येथे भोपळे नगरमधील अंतर्गत रस्ते करणे. १५ 

३६ | नवीन प्रभाग क्र. ३७ येथे मजरेवाडी येथील अंतर्गत रस्ते करणे. १५ 

३७ | नवीन प्रभाग क्र. ३७ येथे हंंकरनगर येथील बिरोबा मंदीर लगतचे अंतर्गत रस्ते करणे. | तळ. | ० 

३८ | नवीन प्रभाग क्र. ३६ येथे कमलानगर येथील गोविद बंडोबा डोलारे घर ते रतन राठोड घर षु 
रस्ता करणे. 

३९ | नवीन प्रभाग क्र. ३६ येथे SAGAR येथील विनोद राठोड घर ते अमोल भुट्टे घर रस्ता [=] ० 
करणे. 

४० | नवीन प्रभाग क्र. ३६ येथे कमलानगर येथील दिलीप राठोड घर ते रविद्र वाघमारे घर रस्ता षु 
करणे. 

४१ | नवीन प्रभाग क्र. ३६ येथे कमळानगर येथील माणिक राठोड घर ते कुलकर्णी घर रस्ता शिंगी ० 
करणे. 

४२ | नवीन प्रभाग क्र. ३६ येथे कमलानगर येथील किसन चव्हाण घर ते टिपू जाधव घर रस्ता शि ० 
करणे 

४३ | नवीन प्रभाग क्र. ३६ येथे सुशील नगर येथील मधूकर खांडेकर ते संतोष कांबळे घर (गणी षु 
किराणा दुकान) रस्ता करणे. 

४४ | नवीन प्रभाग क्र. ३६ येथे सुशील नगर येथील सिध्दार्थ शिवशरण ते दिपक पगड घर रस्ता 1१७ | ० 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(६१/का-१४११, 


करणे. 

४५ | नवीन प्रभाग क्र. ३६ येथे राजस्व नगर येथील शंकर जाधव घर ते मल्लाव घर रस्ता करणे. ५ 

४६ | नवीन प्रभाग क्र. ३६ येथे राजस्व नगर येथील शेख घर नं. ६६१ ते रायते घर नं. २६८ रस्ता 4 
करणे. 

४७ | नवीन प्रभाग क्र. ३६ येथे भिमाई नगर निलाबाई इंगळे घर ते प्रभुबाई जाधव घर रस्ता ५ 
करणे. 

४८ | नवीन प्रभाग क्र. ३६ येथे जाई-जुई नगर येथील चौडेश्वरी मंदिर ते धसाडे सर यांचे a ० 
घरांपर्यंत २५० मी. रस्ता करणे. 

४९ | नवीन प्रभाग क्र. ३६ येथे जाई-जुई नगर येथील चौडेश्वरी मंदिर ते गंधर्व अपार्टमेटपर्यंत शिंगी ० 
२००मी. रस्ता करणे. 

५० | नवीन प्रभाग क्र. ३६ येथे नालंदानगर येथील टायपिंग सेंटर ते WaT कॉलनीपर्यंत ७५० ३० 
मी. रस्ता करणे. 

५१ | नवीन प्रभाग क्र. ३६ येथे नालंदानगर येथील भालडांकर सर घर ते घोडके सर घरापर्यंत 4 
१०० मी. रस्ता करणे. 

५२ | नवीन प्रभाग क्र. ३६ येथे आंबेडकर चौक ते माशाळवस्ती-सिध्देश्वर वनविहार रोड ७५० मी. ३० 
रस्ता करणे. 

५३ | नवीन प्रभाग क्र. ३६ येथे सुंदरमनगर येथील के. सुभाष उद्घाळ घर ते डा. युवराज माने | ० 
दवाखान्यापर्यंत २५० मी. रस्ता करणे, 

५४ | नवीन प्रभाग क्र. ३६ येथे पापानगर येथील पांडू वाघमारे घर ते गोपाळ रोटे घरापर्यंत २५० शिंगी ० 
मी. रस्ता करणे. 

५५ | नवीन प्रभाग क्र. ३६ येथे सोनामाता नगर येथील सुधाकर राठोड घर ते ब्रह्मचैत्यन्य नगर aa ० 
पर्यंतर५० मी. रस्ता करणे. 

५६ | नवीन प्रभाग क्र. ३६ येथे अनुपम पार्क सैफुल पासून बालाजी हॉस्पीटल समोरील रस्ता २५ 
करणे. 

५७ | नवीन प्रभाग क्र. ३६ येथे राजस्व नगर येथील पिटाची चक्की पासून जाधव घरापर्यंत रस्ता शिंगी ० 
करणे. 

५८ | नवीन प्रभाग क्र. ३१ येथे BROT मठ पासून कुसमा घरापर्यंत रस्ता करणे. | 80 | ० 

५९ | नवीन प्रभाग क्र. ३१ येथे मार्कडेय चौक पासून राजरत्ननगर रस्ता करणे. [poe ० 

६० | नवीन प्रभाग क्र. ३१ येथे विभूते घर ते चाका घरापर्यंत रस्ता करणे. 4 

६१ | नवीन प्रभाग क्र. 39 येथे प्राणीक घर ते माळी घरापर्यंत रस्ता करणे. 4 

६२ | नवीन प्रभाग क्र. २५ येथे म्हाडा कालनी, सहयोग नगर, नलवडे घरापासून नारायण Zz ० 
चव्हाण घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. 

६३ | नवीन प्रभाग क्र. २५ येथे कुमठेकर हॉस्पीटल, तोगरे यांच्या घरापासून कार्यमोल घरापर्यंत हं ० 
रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. 

६४ | नवीन प्रभाग क्र. २५ येथे जानकोनगर, SRA मंदीर, काळजे घरापासून केलास छपरे शि ० 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(६१)/का-१४११, 


घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. 
६५ । नवीन प्रभाग क्र. २५ येथे दत्तनगर देवी मंदीर जाणारा रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. = a ० 
६६ । नवीन प्रभाग क्र. २५ येथे स्नेहसंवाद नगर म्हाडा ननवरे घर ते पी.वाय. पवार घरार्यंत रस्ता शिंगी ० 
करणे. 
६७ | नवीन प्रभाग क्र. २४ येथे कोळी समाज मंदीर ते विजय गायकवाड घरापर्यंत रस्ता करणे. षु 
६८ । नवीन प्रभाग क्र. २४ येथे धानम्मा किराणा दुकान पासून नागोबा मंदीरापर्यंत रस्ता करणे. ५ 
६९ |। नवीन प्रभाग क्र. २४ येथे विशाल किराणा दूकान ते विजय गायकवाड घरापर्यंत रस्ता ५ 
करणे 
एकूण १००० 


मम ममल 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


